शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती या 
संस्थेच्या नियामक मंडाळावर राज्य शासन नामनिर्देशित 
अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २७४/मशि-१ 
मादाम कामा मर्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ जानेवारी, २०२४. 


१) शासन अधिसूचना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : परिनि.२०१८/प्र.क्र.९०/विशि-२, 
दिनांक १४.०१.२०१९. 

२) विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. 5-२२-१/२०१७(५७), दिनांक १७.०२.२०२१. 

३) संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती यांची अधिसूचना क्रमांक ५०/२०२१, 
दिनांक ०८.०५.२०२१. 

४) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक-उशिसं-२०२२/टे.क्र.-३/ संस्था 
स्वायत्तता/प्रशा-१/१२५१३, दिनांक १२.१०.२०२२ व दिनांक ०४.११.२०२२. 

प्रस्तावना:- 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, 
अमरावती या संस्थेस सन २०२१-२२ ते २०३०-३१ या दहा वर्षाकरिता शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान केलेली आहे. 
त्यास अनुसरुन संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील 
अधिसूचनेन्वये शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती या संस्थेस शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान केलेली 
आहे. 


2. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ (२०१७ चा महा.६) याच्या कलम ७१ चे पोट कलम (७) 
तसेच कलम ७२ चे पोट-कलम (१० आणि कलम १२२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून संलग्न महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था आणि संचालित किंवा घटक महाविद्यालये यांना स्वायत्तता 
देण्याबाबतचे परिनियम संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील अधिसूचनेन्वये अधिसूचित केले आहेत. सदर 
परिनियमातील नियम १२ मध्ये, नियामक मंडळाची रचना केली असून, या मंडळातील अध्यक्ष व सदस्य या 
पदावरील व्यक्‍ती राज्य शासनाद्वारे नामनिर्देशित करावयाची आहे. तद्नुषंगाने संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुसार शासकीय विदर्भ 
ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती या संस्थेच्या नियामक मंडळातील अध्यक्ष व सदस्य या पदावरील व्यक्‍ती राज्य 
शासनाद्वारे नामनिर्देशित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने व संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती या विद्यापीठाने 
शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती या संस्थेस दहा वर्षाकरिता शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान 
केल्यानुसार सदर संस्थेच्या नियामक मंडळातील अध्यक्ष व सदस्य या पदावर खालील व्यक्‍ती राज्य शासनाद्वारे 
नामनिर्देशित करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. २७४/मशि-१ 


अ.क्र राज्य शासनाद्वारे नामनिर्देशित व्यक्तींची नांवे प्रवर्ग समितीचे पद 


हि . । ST. AR. एस.माळी, माजी कुलगुरू, शिक्षणतज्ञ अध्यक्ष 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ,जळगांव. 
सुरजबान हौसिंग सोसा. गणेशखिंड रोड, औंध, पुणे. 


२. | श्री. जयराज बजाज, उद्योगपती सदस्य 
संचालक, बिझीलँड कन्स्ट्रकान प्रा. लि. व 
संचालक, डोव्ह गारमेंट्स प्रा.लि. अमरावती. 


३. श्री. दामोदर खंडेलवाल, सनदी लेखापाल, व्यावसायिक सदस्य 
श्री. गोविंद अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं.२०, स्वस्तिक नगर, नवाथे 
प्लॉट्स, बडनेरा रोड, अमरावती-४४४६०७. 


8, विभागीय सहसंचालक, sea शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती. | राज्य शासनाचे सदस्य 
प्रतिनिधी 
र. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०१२५१५४९१९२८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK S$ MANDE 

A 5 H O K 5 DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a0090e237f 
095c6e50a52a6cf5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=D96FF33E8AF3 1F745D84F341 1F94D896382FAA8265 
9B10108672887A87D6FC7C, cn=ASHOK S MANDE 


Date: 2024.01.25 15:49:07 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) डॉ. आर. एस. माळी, सुरजबान हौसिंग सोसा. गणेहखिंड रोड, औंध, पुणे. 

२) श्री. जयराज बजाज, संचालक, बिझीलँड कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. व संचालक, डोव्ह गारमेंट्स प्रा. लि. 
अमरावती. 

३) श्री. दामोदर खंडेलवाल, सनदी लेखापाल, श्री. गोविंद अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं.२०, स्वस्तिक नगर, 
नवाथे प्लॉट्स, बडनेरा रोड, अमरावती-४४४६०७. 

४) विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती. 


१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. कुलगुरू, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती. 

४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. संचालक, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


